भ्र 4 


अंक १३ - ७ ऑगस्ट २०२१ 


६ आणि ९ ऑगस्ट १९४५ रोजी जपान मधील हिरोशिमा आणि नागासाकी शहरांवर अमेरिकेने अणुबॉम्ब टाकले. त्या विध्वंसात साडे तीन लाख नागरिक 
मारले गेले. जे वाचले, त्यांना झालेल्या उत्सर्गामुळे भयंकर रोगांनी ग्रासले. पुढच्या पिढीलासुद्धा ह्या रोगांशी सामना करावा लागला. युद्धाचे परिणाम काय 
असतात हे आपल्या मुलांपर्यंत आपण पोहोचवले पाहिजे. हिरोशिमा-नागासाकीची पुनरावृत्ती होऊ नये यासाठी इतिहासातून धडे घ्यायला हवेत. पुस्तक 

खिडकीचा आजचा विषय थोडा गंभीर, पण तितकाच गरजेचा आहे. 


गोष्ट ऐकूया सदाकोचे १००० बगळे | | गोष्ट वाचूया मानेकां पिस्‌ 


 8+वर्ष ।arvindguptatoys.com 


हिरोशिमातील आण्विक उत्सर्गामुळे 'सदाको सासाकी' या १२ वर्षाच्या एक सामान्य लहान मूल युद्ध थांबवू शकतं का? ते ही युद्धभूमीवर 
मुलीला रक्ताचा कर्करोग झाला. १००० कागदी बगळे केले तर आपण बरे मूत्रविसर्जन करुन? कसे? हे अचाट काम करणाऱ्या मुलाची गोष्ट 
होऊ ह्या आशेवर आपल्या शेवटच्या दिवसांमध्ये ती ओरिगामीचे बगळे ममानेकां पिस्‌' वाचण्यासाठी चित्रावर क्लिक करा. 

करू लागली. ६३५ बगळे करून तिने कायमचे डोळे मिटले. सडकोच्या 

कथेचा पहिला भाग ऐकण्यासाठी चित्रावर क्लिक करा. 


करून पाहूया शांतिदूत बगळे | [मोठ्यांसाठी युद्धविरोधी पुस्तके - १) 


 8+वर्ष, arvindguyptatoys.com 


जपानमध्ये मुले गेली तीनशे वर्षे ओरिगामीचे बगळे तयार करत आहेत. युद्धाचा इतिहास, त्याबद्दलचे विचार मोकळेपणाने मांडून मुलांमध्ये 

सदाकोनेही असेच बगळे तयार केले. चला, आपणही ओरिगामीचा बगळा शांतीविषयीची ओढ जागृत करणे ही मोठ्यांनी मुलांना दिलेले सर्वात सुंदर 

तयार करू या, आणि सदाकोसारख्या अनेक मुलांची आठवण म्हणून भेट आहे. पुस्तकांच्या माध्यमातून सर्वांच्या मनात युद्धाबद्दल तिरस्कार 

आपल्या घरात टांगू या. कृती पाहण्यासाठी चित्रावर क्लिक करा. आणि शांततेबद्दल ओढ बळकट व्हावी हीच इच्छा! युद्धविरोधी पुस्तकांचा 
परिचय वाचण्यासाठी चित्रावर क्लिक करा. 


आपल्या छोट्या वाचकांनी पाठवलेल्या सुंदर कविता पुढच्या पानावर दिल्या आहेत. तुमच्या कविता, 
गोष्टी, चित्रे, हस्तकला आम्हाला पाठवत राहा! 
V/ / र fr ह ह कः | ह र 


www.jidnyasaa.com | jidnyasakids@gmail.com | www.facebook.com/]idnyasakKids 


A Picnic Everywhere जा ना कोरोना 


We will have a picnic here घरं सगळी बंद झाली 
and a picnic there, माणसं सगळी फिरायची थांबली 
We will have a picnic कोणालाच काही सुचेना 


everywhere. जा ना कीरोना, जा ना कोरोना! 
At the jungles, forests, मास्क लावून सगळे फिरायला लागले 

gardens and parks, आजी का आबा? ओळखताच नाही आले 

put not where the dog मास्क घालून कसं खेळणार, सांगा ना 
constantly barks. जा ना कीरोना, जा ना कोरोना! 

We will see the flowers, मास्कवर मास्क आईने आणले 

plants, and trees मास्क सगळे वाटप केले 

and smell the fresh breeze कोणालाच साईझ काही फिट होईना 


जा ना कीरोना, जा ना कोरोना! 
We all can have a picnic 


here and a picnic there बघता बघता व्हॅक्सिन आलं 
We will have a picnic everywhere! त्याने कोरोनाला बदडून काढलं 
व्हेक्सिनमुळे सगळ्यांना आनंद झाला 

~Devyani Dube जाणार कोरोना जाणार कीरोना! 


Age 9 


राघव फाटक 
वय ९ 


शेजारी पत्राच्या चिन्हावर क्लिक करा. तुम्ही केलेल्या कृती, तुम्हाला आवडलेले लेख, गोष्टी आम्हाला नक्की पाठवा! 


www.jidnyasaa.com | jidnyasakids@gmail.com | www.facebook.com/]idnyasakKids 


पुस्तक खिडकीचा हा अंक तुम्हाला कसा वाटला? आम्हाला कळवण्यासाठी आणि ऽ॥७५८।७९ करण्यासाठी 


